अमरावती विभागातील भूसंपादन 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा -२०२२/प्र.क्र. २०/अ-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचा शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 
२) वि.आ.अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/भुसं-१/ पुनर्व/म.स./ कावि-४४/२०२२, दि.२४.०२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ५६ अस्थायी पदांना दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मंजूरी देण्यात 
आली होती. अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ५६ अस्थायी पदांची आवश्‍यकता असल्याने सदर 
अस्थायी पदांना दि. दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याकरिता विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.१ च्या आदेशानुसार अस्थायी पदांना दि. दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ 

पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. सदर झासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
सोबत जोडलेल्या “जोडपत्र-अ* मध्ये नमूद ५६ अस्थायी पदांना दि. दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदत 
वाढीस मंजुरी देण्यात येत आहे. 
१) अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर सामावून घेण्यात आले आहे 
अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 
२) उक्त ५६ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही व सदर पदांचा अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 
३) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४) ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत . 
५) सदर पदे शासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर पूरक भत्ते मिळण्यास पात्र 
राहतील. 
२. याबाबत होणारा खर्च --योजनेतर पदांवरील खर्च * मागणी क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१-संचालन 
व प्रशासन(००१)(१) भूसंपादन आस्थापना (१)(०४), आयुक्त, अमरावती वेतने योजनेतर (२०२९ ०२३३) तसेच 
(२०२९०१०८) या लेखाशीर्षांखाली आणि योजनांतर्गत पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक सी-१,२०२९ जमीन महसूल ००१- 
संचालन व प्रशासन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) भूमी संपादन आस्थापना- 
(योजनांतर्गत)(०२)(०६) आयुक्‍त, अमरावती वेतने (२०२९ २५१०१) (दत्तमत) लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय 
वर्ष २०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च 
वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा. नि. क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२२.०२.२०२२ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT -२०२२/प्र.क्र. २०/अ-१ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०३०७१३१३१०४६१९ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं धि Digitally signed by Nitin Ganesh Sonkhaskar 
N G h 0४८ Of Maharashtra, ou 
ItIN Ganesn Depa 20032, st-Mahorsh 
254, [5bc79f6d90c62a987708b24ed191867c04fb6c81Sd 
e 
serialNumber=29f6a57cdb1 152eab3b6f60fa7218f9da9621b43a10943 
0 n h a ५ वे | 79e9d6d5e49321b789, cn=Nitin Ganesh Sonkhaskar 

Date: 2022.03.07 13:15:17 +05'30" 


(नि. ग. सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी 


=Revenue and Forest 


सोबत :- जोडपत्र-अ 
प्रति, 
१. आयुक्त, अमरावती विभाग,अमरावती (२ प्रती) 
२. महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 
३. जिल्हाधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाशीम/बुलडाणा. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाशीम/बुलडाणा. 
५. जलसंपदा विभाग, कार्यासन टि-४/टि-१२/टि-१९,मोप्र-२,अर्थ-१ व बी शाखा, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
. नगर विकास विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
. अर्थ-९, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी ,अ-२/अ-३/अ-४/ ई-१/ई-६/ई-७/ई-८/भ-१,र-१२ कार्यासने, महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती/अ-१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


one GF & 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT -२०२२/प्र.क्र. २०/अ-१ 


> 


शासन निर्णय :- 


महसूल व वन विभाग क्रमांक THEM -२०२२/प्र.क्र. २०/अ-१, दि. ०७ मार्च, २०२२. 


जोडपत्र -अ 


अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ५६ अस्थायी पदांबाबतचे विवरणपत्र:- 


am. | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) | मुदतवाढीसाठी अमरावती विभागातील अस्थायी पदांचा तप$ 

यांचे पदनाम व मुख्यालय 
पजिल्हाधिव wa | लिपिक मंडल hal एकूण 
( भूसंपादन) लिपिक | टंकळेखक | अधिकारी 

ae पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
लघुसिंचन कामे, अमरावती. 

०२ पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) । ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
अपर वर्धा प्रकल्प क्र. ४ 
अमरावती. 

०३ पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन) । ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
काटेपुर्णा मोर्णा प्रकल्प, 
अकोला. 

०४ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
लघुसिंचन कामे, बुलडाणा. 

०५ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा. 

०६ «| उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
ई. व. द. बुलडाणा. 

गि पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ णं ox 
लघु सिंचन कामे क्र. २ 
यवतमाळ. 

०८ | उपजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ. 

०९ पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ. 

ey पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), ०१ fd a ०१ od ०२ 
क्र. ९ वाशिम. 

ie पजिल्हाधिकारी( भूसंपादन), ०१ प्न aa ie a ०१ 
क्र. २ वाशिम. 

१२ नगर रचनाकार, ०१ a = | a ०१ 
आयुक्त कार्यालय,अमरावती. 
(निवाडा शाखा) 
लेखाशीर्ष २०२९०१९१०८. 
'एकूण १२ ०९ ०९ १० १६ ag 

ok 2k ok 2k ok 2k ok 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


